महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : शुध्दीपत्रक-बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१९५/आरोग्य 3 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६.०३.२०२१. 


प्रति, 
सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये व माहे डिसेंबर, 
२०२० च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणी द्वारे मंजुर 
करण्यात आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 
संदर्भ: सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन आदेश समक्रमांक 
दि.०९.०३.२०२१ 
शासन शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भिय आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या “परिशिष्ट “अ” येथील अनुक्रमांक ६२ 
येथे दर्शविण्यात आलेल्या कामाची तरतूद कमी करुन” त्याऐवजी “परिशिष्ट “अ” येथील अनुक्रमांक 
१६ येथील कामासाठी दर्शविण्यात यावे” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१५५०२९४५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


a Digitally signed by Roshani Dinesh 
R 0 5 h a al | Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 


Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 


D j n e 5 h Government Of Maharashtra, OU 


= Public Health Department 


Kadam Patil ““°“"“""esrr 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव.महाराष्ट्र शासन , 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजेटी २०२०/प्र.क्र.१९५/आरोग्य ३ 


संचाळक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 

संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, 
सातारा,कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक,जळगाव, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अमरावती, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली. 

५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विदयुत), मुंबई. 


ह > 


र 


पृष्ठ २ पैकी २ 


